पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 


पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः एलटीएस-२०२२/प्र.क्र.१००/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३/०६/२०२२ 


संदर्भ- सा.बां.वि.,शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि.३.१२.२०२१ 


शासन आदेशा 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप 


विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद 
अभियंत्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची 
सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव | वाटप महसूली | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
विभाग 
in 2 3 a. See षु 
7 श्री.गुलाब कोकण-२ । विद्यापीठ अभियंता, मुंबई | उप कार्यकारी अभियंता, 
बडगुजर विद्यापीठ, मुबई छत्रपती शिवाजी महाराज 
स्मारक प्रकल्प विभाग क्र.१, 
मुंबई 
Q.| श्री.संतोषकुमार कोकण-२ उप अभियंता(स्था.), मुंबई | उप अभियंता(स्था.), महाराष्ट्र 
शंकर मुरूडकर महानगर प्रदेश विकास | चित्रपट, रंगभूमी आणि 
प्राधिकरण, मुंबई सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई 
३. श्रीनिळ उठ. औरंगाबाद =| कार्यासन अधिकारी, दक्षता-२, | सहायक संशोधन अधिकारी, 
आठवले दक्षता व गुण नियंत्रण विभाग, | जिल्हा प्रयोगशाळा, नांदेड 
नांदेड, जि.नांदेड 
8.| श्री.रामदास हाबा नाशिक fat) उप विभाग, | उप अभियंता(स्था.), महाराष्ट्र 


डोंगरेज 


नांदगाव, जि.नाशिक 


राज्य wed विकास 
महामंडळ, मुंबई शिबीर 
कार्यालय, नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः VSCIVA-2022/ प्र.क्र.१०० /सेवा-२ 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात येत असलेल्या अभियंत्यांच्या बाबतीत संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील 
अटी व शर्ती कायम राहतील. 
३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप विभागीय अधिकारी यांना नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवऱ्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२३१६३६०२६२१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PATIL SWATI 
SACHIN 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर Wear विकास प्राधिकरण, मुंबई 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
. _ महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
४. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
५. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
६. सह व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र चित्रपट,रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित,मुंबई 
कुलसचिव,मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/नांदेड 
. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
१०. सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, यांच्यामार्फत 
११. मा.मंत्री(सा.बां.)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) / मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) 
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव सचिव (सा.बां,)यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१३. सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१४. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


